सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रीय 
कार्यालयातील उच्चश्रेणी लघुलेखक या पदास 
उच्चश्रेणी लघुलेखक गट-ब (अराजपत्रित) 
असे संबोधित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.9१ /सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २६ जुलै २०१८. 


वाचा: १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-१०९८/१६४४/ प्र.क्र.२/९९/बारा, 
दिनांक २ जुले २००२, 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९. 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथील दिनांक ०२.०७.२००२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पदांचे 
वर्गीकरण वेतनश्रेणीनुसार करण्यात आले आहे. त्यानुसार उच्चश्रेणी लघुलेखक हे पद गट-ब वर्गात मोडते. 
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ मध्ये उच्चश्रेणी लघुलेखक या पदास उच्चश्रेणी 
लघुलेखक गट-ब (अराजपत्रित) असे दर्शविले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रीय 
कार्यालयांत (मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता इ.) कार्यरत असणा-या उच्चश्रेणी 
लघुलेखक या पदास उच्चश्रेणी लघुलेखक गट-ब (अराजपत्रित) असे संबोधण्यात यावे. 


२. सदर परिपत्रक समान्य प्रशासन विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.६४२/का.१२ दिनांक १४.६.२०१८ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Be सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२६१५२२२१६७१८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Vaishali Sule 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=PWD, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e e 
Va IS h a | | 5 U le 2.5.4.20=0e39186eb174ffc2d5d67d71804bf385073 
457ed3186970cc74a272f3074c496, cn=Vaishali 
Sule 
Date: 2018.07.26 15:25:41 +05'30' 


(वैशाली सुळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) प्रधान सचिव(सा.बां.), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
२) सचिव(बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२, 

3) सचिव(रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

8) महाळलेखापाल-१(लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.७१ /सेवा-४, 


५) महालेखापाल-१(लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 
६) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
(मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती), 
७) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
८) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई, 
९) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 
१०) सर्व सहसचिव व उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), मुंबई, 
१२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळे, 
(मुंबई/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती) 
१३) सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे, 
१४) संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 
१५) प्रशासन-१ कार्यासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१६) कार्यासन (सेवा-४), निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


